पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या 


पदस्थापनेतील बदल. 
श्री. नितीन गुजरे, 
उप अभियंता (स्थापत्य) 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन आदेश, क्रमांकः एलटीएस-२०२२/ प्र.क्र.२७१/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १६/०२/२०२३ 


संदर्भ - सा.बां.विभाग, शासन आदेशा, क्र.पीओजी-२०२१/प्र.क्र.१७७/सेवा-२, दि.०३.१२.२०२१ 


शासन आदेठा 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील श्री. नितीन नाथु गुजरे यांना 
सेवाज्येष्ठतेनुसार उप विभागीय अधिकारी (स्थापत्य) या पदावर तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली असून पदोन्नती 
उपरांत श्री. गुजरे यांना जि.प. (बांध) उप विभाग, वाडा, जि.पालघर या पदावर पदस्थापना देण्यात आली 
होती. 


२. श्री. गुजरे यांची पदस्थापना “विशेष बाब” म्हणून सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने सा.बां. उप विभाग, 
श्रीरामपूर, जि.अहमदनगर या पदावर करण्यात येत आहे. 


३. श्री. गुजरे यांना संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील अटी व शर्ती लागू राहतील. 


सदर शासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१६१८४९२४३६१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
न POOJA BHASKAR 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, UDAWANT 


(पुजा भा. उदावंत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
महालेखापाल -१ ( लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर 
५. श्री. नितीन नाथु गुजरे, उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग यांच्या मार्फत. 
६. मा. मंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव (सा.बां)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 
८. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


Cc A A -5 


